पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त 
(निःशस्त्र) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांस 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४ /पोल-१(आ) 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :-१६ एप्रिल, २०२१. 
शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 

पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त (ara) या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांस पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
षि . | श्री. संजय बाळकृष्ण | पोलीस उप अधीक्षक, अनुसूचित | पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र 
सावंत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी । पोलीस अकादमी, नाशिक 
समिती, धुळे (पदोन्नतीने (सुधारित पदस्थापना) 
पदस्थापनेच्या आदेशाधीन) 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी wy होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


डे सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४१६२०१८३५९३२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAI KWA D KAI LAS : “No OVERNMENT OF Loria ‘HOME DEPARTMENT, 


4,20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 
bb, pseud 98E519306D20397D354BD 1810991 05FOACIEFDEC, 


ARJUN Scere 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४ /पोल-१(आ) 


४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

११.आयुकक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नाशिक, 

१३.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१४.निवडनस्ती / पोल-१(३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


